राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील 
लाभार्थ्यांसाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना 
राबविण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरीत 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण तसेच 
नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निणर्य क्रमांक- मोआयो-२०२३/प्र.क्र.७२/योजना-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. मोआयो-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-५, 
दि.१०.०७.२०२३. 
२) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५, 
दि.२८.०७.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्याच्या 
अनुषंगाने वाचा येथील क्र.२ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

त्याअनुषंगाने सदर योजनेच्या अनुषंगाने वितरीत करण्यात येणारा निधी खर्च करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ च्या अर्थ संकल्पीय भाषणामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदयांनी यांनी 
दि.०९ मार्च,२०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ करीताचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना 
अर्थसंकल्पातील परिच्छेद क्र. ७४ मध्ये “ इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात १० लाख घरे 
बांधण्यासाठी नवीन “मोदी आवास” घरकुल योजना सुरु करण्यात येईल. या योजनेसाठी येत्या ३ वर्षात १२ हजार 
कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यापैकी ३ लाख घरे ३ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करुन सन २०२३- 
२४ या पहिल्या वर्षात पुर्ण करण्यात येतील अशी घोषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील 
लाभार्थ्यासाठी येत्या तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्याबाबतचा 
मंत्रीमंडळ प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळापुढे दि.२१.०७.२०२३ रोजी सादर केला असता मा. मंत्रीमंडळाने 
सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे व त्यानुषंगाने दि.२८.०७.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. 
०२. सदर योजना नविन असून या योजनेची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय ग्रामविकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण या यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. 
तसेच, या योजनेअंतर्गत आवश्‍यक असणाऱ्या निधीची तरतूद इतर मागास बहूजन कल्याण विभागामार्फत 
अर्थसंकल्पित करण्यात येणार आहे. 
०३. सदर योजनेसाठी आवश्‍यक निधी ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण यांस उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने निधीची तरतुद करण्यासाठी शासन निर्णय 
क्र.मोआयो-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-५, दि.१०.०७.२०२३ अन्वये नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले आहे. सदर 
Saisie “मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत 
करण्यासाठी उप सचिव (योजना-५), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी व संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोआयो-२०२३/प्र.क्र.9२/योजना-५ 


प्रत, 


०४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१११२००५९०१३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 

N A R FE N D RA BACKWARD AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=93ab34830c74c1 bdd18aba78607581 bb0e2e3185 
8d9e191999dca16966984dbb, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=6658A056228A0827243EBC94F7B8895CCE 
D1C1604820C730DA4512E19C8AEF26, cn=NARENDRA 

WAMAN AHER 

Date: 2023.09.11 12:04:33 +05'30' 


(नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 


७. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 
८. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त. 

सर्व सहायक आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय,मुंबई 


१८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/ कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१९. सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती (योजना-५). 


ममल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


